महाराष्ट्र वनसेवेतील गट-अ व गट-ब 
(राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
बदली / पदोन्नतीने पदस्थापनेसाठी नागरी 
सेवा मंडळाची FARIA करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, 
शासन निर्णय क्रमांक : एमएफएस-०३.२४/प्र.क्र.३९ /फ-८. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २८ मे, २०२४ 


वाचा :-१ मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रिट पिटीशन (सिव्हील) क्र.८२/२०११ मध्ये दिनांक 39.90.2093 
रोजी दिलेला निर्णय. 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.एमएफएस २०१४/प्र.क्र.५७/फ-८, दिनांक 
३१ जानेवारी, २०१५ 
३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), नागपूर यांचे क्र.कक्ष-१०(१)/आस्था/ एक/ 
प्र.क्र.१०६ (१७-१८)/२५८., दिनांक ०७.०३.२०२४ रोजीचे पत्र 
प्रस्तावना:- 
मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या संदर्भ क्र.१ येथील आदेशाचे पालन करण्यासाठी वन विभागातील गट-अ व 
गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना बदली व पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यासाठी संदर्भ H.2 येथील 
दि.३१.०१.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये नागरी सेवा मंडळाचे गठन करण्यात आले आहे. सदर नागरी सेवा 
मंडळाची AIA करण्याचे शासनाच्या विचाराधिन होते. 


शासन निर्णय: 

त्या अनुषंगाने संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करून वन विभागातील गट-अ व गट-ब 
(राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदली व पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यास 
शिफारशी करण्यासाठी खालील प्रमाणे नागरी सेवा मंडळाची GAIA करण्यात येत आहे :- 


नागरी सेवा मंडळाची रचना 
(1. al अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (वने) अध्यक्ष 
२ । प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), नागपूर सदस्य 
३ | प्रधान / अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), नागपूर सदस्य 
४ । सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना) आदिवासी विकास विभाग, सदस्य 
मंत्रालय, मुंबई 
५ | सह सचिव/उप सचिव (वने) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 


२. गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) पदांवर पदोन्नतीने / सरळसेवेने नियुक्तीसाठी महसूल विभाग संवर्ग वाटप 
केल्यानंतर अधिकाऱ्यांना पदस्थापना देण्यासाठी प्रस्ताव नागरी सेवा मंडळासमोर वन विभागाच्या स्तरावर 
सादर करण्यात येईल. त्यासाठी अधिकाऱ्यांचा सेवाविषयक तपशिल विभागीय कार्यालय, नागपूर यांचेकडून 
घेण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएफएस-०३.२४/प्र.क्र.३९ /फ-८. 


३. अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत प्रस्ताव नागरी सेवा मंडळासमोर शिफारशीसाठी सादर करताना, महाराष्ट्र 
शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन अधिनियमामधील तरतुदीनुसार कार्यवाही 
करण्यासाठी बदल्यांबाबतची पार्श्वभुमी / वस्तुस्थिती, नागरी सेवा मंडळाच्या निदर्शनास आणण्यात येईल. 


४. बदली / पदोन्नतीच्या पदस्थापनेबाबत प्रस्तावावर नागरी सेवा मंडळाकडून शिफारस प्राप्त झाल्यावर 
प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी तथा शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल. त्यावर अंतिम निर्णय सक्षम 
प्राधिकाऱ्याकडून घेण्यात येईल. 


ष्‌. बदल्यांच्या प्रस्तावांवर महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन अधिनियम, २००५ मधील 
तरतुदीनुसार कार्यवाही करणे बंधनकारक राहील. 


६. सदर झासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०५२८१२०११२९४१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by ANANDA SHANKAR SHENDAGE 


Ig! 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, REVENUE AND. 
FOREST DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0db7067f83b51744741b4485650edc87055601 88be635df81 


SHENDAGE a 
(आनंदा शोंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 
२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
४) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
६) मुख्य वनसंरक्षक /वनसंरक्षक / उप वनसंरक्षक (सर्व) 
७) महालेखापाल,महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/ नागपूर 
८) सामान्य प्रशासन विभाग, (कार्यासन -१२) मंत्रालय, मुंबई 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सवी 


१०) मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 
११) प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहाय्यक 
२) निवड नस्ती (कार्यासन फ-८), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


